RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष २ , 


अंक ७]] 


शुक्रवार, जानेवारी २९, २०१६ / माघ ९, शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 
सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५.- महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड , हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार , पृष्ठे 
धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतींचेविनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती ( व्हिडिओ पायरेट्स ) यांच्या विघातक 
कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९ ८१ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम . 

१-४ 
दिनांक २२ जानेवारी २०१६ रोजी माननीय राष्ट्रपतींनी संमती दिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी , याद्वारे , प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 


प्रकाश हिं . माळी, 
सचिव (विधि विधान ), 

महाराष्ट्र शासन , 
विधि व न्याय विभाग . 


. 


सन २०१६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ५ . 
( माननीय राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात ” दिनांक २ ९ जानेवारी २०१६ रोजी 

प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम .) 
महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड , हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य 
कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती ( व्हिडिओ पायरेट्स ) यांच्या विघातक कृत्यांना 

आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९ ८१ यात आणखी सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम. 
ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढेदिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक 
गुन्हेगार , धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडिओ पायरेट्स ) 
यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत अधिनियम, १९ ८१ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या 
राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची 

खात्री पटली होती; आणि , म्हणून, त्यांनी दिनांक १ डिसेंबर २०१५ रोजी महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड , हातभट्टीवाले , 
२०१५ चा औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार , धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती 

( व्हिडिओ पायरेट्स ) यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत ( सुधारणा) अध्यादेश , २०१५ , हा प्रख्यापित 
केला होता ; 

आणि ज्याअर्थी, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद २१३ च्या खंड (१ ) च्या परंतुकाअन्वये राष्ट्रपतींचे 
अनुदेश मिळविण्यात आले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रुपांतर करणे इष्ट आहे; त्याअर्थी, 


१ ९ ८१ चा 


महा. ५५ . 


महा . 


अध्या . २३. 


भाग चार - ८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी २९, २०१६/ माघ ९, 


शके १ ९ ३७ 


१ . 


भारतीय गणराज्याच्या सहासष्टाव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 

(१ ) या अधिनियमास, महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड , हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक 
संक्षिप्त नाव व व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती ( व्हिडिओ पायरेट्स ) यांच्या विघातक 

कृत्यांना आळा घालण्याबाबत ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१५ , असे म्हणावे. 


प्रारंभ . 


( २ ) तो , दिनांक १ डिसेंबर २०१५ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल . 


" 


नावाची सुधारणा. 


" 


“ 


" 


२. महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड, हातभट्टीवाले , औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार , धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य 
सन १९८१ चा कलाकृतींचेविनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडिओ पायरेट्स ) यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत १९८१ चा 

महाराष्ट्र अधिनियम , १९ ८१ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम 
अधिनियम क्रमांक 

असा करण्यात आला आहे ) याच्या पूर्ण महा. ५५. 
५५ याच्या पूर्ण नावामध्ये “ व दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती ( व्हिडिओ पायरेट्स ) या मजकुराऐवजी 

दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती ( व्हिडिओ पायरेट्स ), वाळू तस्कर आणि 
अत्यावश्यक वस्तूंचा काळा बाजार करणाऱ्या व्यक्ती हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
३. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १ मधील पोट -कलम ( १) मध्ये , 

व दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना 
सन १९ ८१ चा प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडिओ पायरेट्स ) या मजकुराऐवजी दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना 

महाराष्ट्र प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडिओ पायरेट्स ), वाळू तस्कर आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा काळा बाजार करणाऱ्या 
अधिनियम क्रमांक 

व्यक्ती 

हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
५५ याच्या 
कलम १ ची 
सुधारणा. 

४. मुख्य अधिनियमाच्या कलम २ मध्ये , 
सन १ ९ ८१ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 

५५ याच्या 
कलम २ ची 

( एक ) खंड ( अ ) मधील, 
सुधारणा . 

( क ) उप- खंड ( चार ) नंतर , पुढील उप- खंड समाविष्ट करण्यात येतील : 

( चार - अ) वाळू तस्करांच्या बाबतीत, ज्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधा पोहोचेल 
अथवा बाधा पोहोचण्याचा संभव असेल असे, वाळू तस्कर म्हणून तो करीत असेल किंवा 
करण्याची तयारी करीत असेल, अशा कृत्यांपैकी कोणतेही कृत्य ; 

( चार - ब ) अत्यावश्यक वस्तूंचा काळा बाजार करणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत , ज्यामुळे 
सार्वजनिक सुव्यवस्थेस बाधा पोहोचेल अथवा बाधा पोहोचण्याचा संभव असेल असे , 
अत्यावश्यक वस्तूंचा काळा बाजार करणारी व्यक्ती म्हणून ती करीत असेल किंवा करण्याची 
तयारी करीत असेल, अशा कृत्यांपैकी कोणतेही कृत्य ; 

( ख ) स्पष्टीकरणामध्ये, “ प्रशासनावरील विश्वास गमावला जात असेल , या मजकुरानंतर , 
किंवा अत्यावश्यक वस्तूंचा काळा बाजार करून सार्वजनिक सुरक्षितता व शांततेत अडथळा 
किंवा दैनंदिन जनजीवनात अस्वस्थता निर्माण करीत असेल , व त्यामुळे अशा वस्तूंचा पुरवठा करताना 
कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात असेल आणि अत्यावश्यक वस्तूंच्या किंमतीत वाढ होऊन अंतिमतः 
महागाई वाढत असेल " हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल ; 
( दोन) खंड ( ई) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येतील : 

अत्यावश्यक वस्तूंचा काळा बाजार करणारी व्यक्ती " याचा अर्थ, जी व्यक्ती 
समाजासाठी अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यामध्ये कोणत्याही रीतीने बाधा आणण्याचे कार्य करीत 
असेल अशी व्यक्ती, असा आहे . 


" 


" 


“ 


“ 


स्पष्टीकरण.- या खंडाच्या प्रयोजनासाठी , " समाजासाठी अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , जानेवारी २ ९, २०१६ / माघ ९ , 


शके १ ९ ३७ 


" 


१ ९ ५५ चा 

१० . 


करण्यामध्ये कोणत्याही रीतीने बाधा आणण्याची कृती करणे याचा अर्थ, 

अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम , १ ९ ५५ याच्या किंवा खंड ( एक ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
इतर कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदी, प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे विफल होतील किंवा त्या 
विफल करण्याकडे कल असेल अशा कोणत्याही रीतीने कोणताही लाभ मिळवण्याच्या 
दृष्टीने, 

( एक ) समाजासाठी अत्यावश्यक असलेल्या कोणत्याही वस्तूंचे उत्पादन, प्रापण , 
पुरवठा किंवा वितरण अथवा व्यापार व व्यवसाय यांचे नियंत्रण करण्यासंबंधात 
अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम , १९५५ अन्वये किंवा त्या त्या वेळी अंमलात असलेल्या 
इतर कोणत्याही कायद्यान्वये शिक्षापात्र असलेला कोणताही अपराध करणे किंवा अपराध 
करण्यास चिथावणी देणे; किंवा 

( दोन ) अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम , १९ ५५ मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे किंवा 
खंड ( एक ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या इतर कोणत्याही कायद्यात करण्यात आलेल्या 

तरतुदींच्या संबंधात अत्यावश्यक वस्तू असलेल्या कोणत्याही वस्तूंचा व्यापार करणे , 
असा आहे ; 


१ ९ ५५ चा 

१० . 


१ ९ ५५ चा 

१० . 


( ई -२ ) “ वाळू तस्कर याचा अर्थ, जी एखादी व्यक्ती, व्यक्तिशः किंवा व्यक्तींच्या गटाचा 
एक भाग म्हणून , वाळूचा अनधिकृतपणे उपसा करणे, ती काढून नेणे , ती गोळा करणे , ती 

दुसऱ्या 
जागेवर ठेवणे, ती उचलून नेणे किंवा तिची विल्हेवाट लावणे आणि तिची वाहतूक , साठा किंवा 
विक्री करणे अशी कामे करीत असेल किंवा करण्याची तयारी करीत असेल किंवा अशा कामाशी 
संबंधित असेल किंवा त्यास अपप्रेरणा देत असेल किंवा खाण व खनिज (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम, १९५७ अन्वयेकिंवा महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन ) नियम , 
२०१३ अन्वये, वाळूच्या संबंधात शिक्षेस पात्र असणारा अपराध करीत असेल किंवा अपराध करण्याचा 
प्रयत्न करीत असेल किंवा अपराध करण्यास अपप्रेरणा देत असेल अशी व्यक्ती, असा आहे ; 


१ ९ ५७ 
चा ६७ . 


" 


५ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम १७ मध्ये , 


सन १ ९ ८१ चा 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
५५ याच्या 
कलम १७ ची 
सुधारणा. 


6 


" 


( एक ) खंड ( ब ) मध्ये , सर्वात शेवटी असलेला 


आणि 


हा शब्द वगळण्यात येईल ; 


“ 


( दोन ) खंड ( क ) मध्ये, सर्वात शेवटी , आणि हा शब्द जादा दाखल करण्यात येईल ; 
( तीन ) खंड ( क ) नंतर , पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल : 

( ड ) महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड , हातभट्टीवाले , औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती 
व दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती ( व्हिडिओ पायरेट्स ) यांच्या विघातक 
कृत्यांना आळा घालण्याबाबत ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१५ याच्या प्रारंभाच्या दिवशी किंवा त्यानंतर , 
कोणत्याही वाळू तस्करांच्या बाबतीत, " 


२०१६ चा 


महा. ५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, जानेवारी २९, २०१६ / माघ ९, 


शके १ ९ ३७ 


सन १ ९ ८१ चा 


६. मुख्य अधिनियमाच्या कलम १७ नंतर, पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल 


महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 


५५ यामध्ये 


कलम १७ अ 
समाविष्ट करणे. 


अत्यावश्यक 
वस्तूंचा कोणताही 

काळाबाजार 
करणाऱ्या व्यक्ती 

विरुद्धचा 
स्थानबद्धतेचा 


१७ अ. अत्यावश्यक वस्तूंच्या कोणत्याही काळ्या बाजाराच्या संबंधात, महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड , 
हातभट्टीवाले, औषधिद्रव्यविषयक गुन्हेगार , धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन 
करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडिओ पायरेट्स ) यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत ( सुधारणा) अधिनियम, २०१६ चा 
२०१५ याच्या प्रारंभाच्या दिवशी किंवा त्यानंतर , राज्य शासनाला किंवा त्याच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला, 
काळ्या बाजारास प्रतिबंध आणि अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा अधिनियम, १९ ८० अन्वये स्थानबद्धता आदेश १९८० चा 
काढता येणार नाही. 


महा. ५ 


आदेश , 


" 


७ . 


काळ्या 
बाजारास प्रतिबंध 
आणि अत्यावश्यक 

वस्तूंचा पुरवठा 
अधिनियम , १ ९ ८० 

अन्वये नव्हे तर , 
या अधिनियमान्वये 

काढणे. 


महा . 


अध्या . २३. 


सन २०१५ चा ७. ( १) महाराष्ट्र झोपडपट्टीगुंड , हातभट्टीवाले, औषधीद्रव्यविषयक गुन्हेगार, धोकादायक व्यक्ती व दृकश्राव्य २०१५ चा 
महाराष्ट्र अध्यादेश 

कलाकृतींचे विनापरवाना प्रदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती (व्हिडिओ पायरेट्स ) यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत 
क्रमांक २३ याचे 
निरसन व ( सुधारणा ) अध्यादेश , २०१५ , हा याद्वारे, निरसित करण्यात येत आहे. 
व्यावृत्ती . 

( २ ) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरीही, उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य 
अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही ( काढण्यात 
आलेली कोणतीही अधिसूचना किंवा दिलेला कोणताही आदेश यांसह) ही , या अधिनियमान्वये सुधारणा करण्यात 
आलेल्या मुख्य अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिती , 
काढण्यात आलेली अधिसूचना किंवादिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


